जागतिक बँक सहाय्यीत नानाजी देशमुख 
कृषि संजीवनी प्रकल्पातील (PoCRA) 
शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना प्रकल्प 
भत्ता मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नादेकू-४६१८/प्र. क्र.३९/८-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ मे, २०१८ 


वाचा: 


१. कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई शासन निर्णय क्र.हअप्र-०७१६/प्र.क्र.८२/राकृवियो कक्ष, 
दि.१०/०८/२०१६ 

२. कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय क्र.हअप्र-०७१६/प्र.क्र.८२/राकृवियो कक्ष, 
दि.२८/०९/२०१७ 

३. कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय क्र.हअप्र-०७१६/प्र.क्र.८२/राकृवियो कक्ष, 
दि.१७/०१/२०१८ 

४. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प यांचे पत्र क्र.हअकृप/प्र.क्र.३७/प्रशा, 
दि.०५/०३/२०१८ 

५. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प यांचे पत्र क्र.नादेकृसंप्र/०४१८ /प्र.क्र.१६/ 
आस्था, दि.०४/०४/२०१८. 


प्रस्तावना: 


विदर्भ व मराठवाड्यातील १४ जिल्हे आणि जळगांव जिल्ह्यासह एकूण १५ जिल्ह्यांमध्ये जागतिक 
बँकेच्या अर्थसहाय्याने एकूण ५१४२ गावांमध्ये सुमारे रू. ४००० कोटी प्रकल्प किंमत असलेला “नानाजी 
देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (PoCRA)” राबविण्यास संदर्भाकित दि.१७/०१/२०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता प्रदान केलेली आहे तसेच, प्रकल्पाकरिता एकूण ८०५ पदांचा आकृतीबंध संदर्भाकित 
दि.२८/०९/२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी प्रदान केलेली असून त्यापैकी १३१ पदे शासकीय 
अधिकारी / कर्मचाऱ्यांमधून नियुक्‍ती वा प्रतिनियुक्तीने भरावयाची आहेत. राज्यशासनाने जागतिक 
बँकेसोबत सदर प्रकल्पाचा करारनामा दि.०६/०५/२०१८ रोजी केला असून जागतिक बँकेने 
दि.१८/०५/२०१८ पासून प्रकल्पाकरिता करारनाम्यानुसार कर्ज कार्यान्वित (Loan Effectiveness) केळे 


आहे. 


प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांनी संदर्भ क्र. ४ व ५ येथील 
पत्रान्वये प्रकल्पातील शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना प्रकल्प भत्ता मंजूर करण्याबाबतची विनंती केली 
आहे. त्यानुषंगाने, सदर प्रकल्पांतर्गत नियुक्‍ती वा प्रतिनियुक्तीने पूर्ण वेळ काम करणाऱया शासकीय 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-४६१८/प्र. क्र.३९/८-ओ 


अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना प्रकल्प भत्ता मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती त्याबाबत शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय: 


१, 


नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत नियुक्‍ती वा प्रतिनियुक्तीने पूर्ण वेळ कार्यरत असणाऱ्या 
शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मुळ वेतनाच्या (मुळ वेतन + ग्रेड वेतन) २५% रक्कम प्रकल्प भत्ता 
म्हणुन अदा करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


. प्रकल्पांतर्गत शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱयांना अदा करावयच्या प्रकल्प भत्त्याची रक्‍कम प्रकल्प 


किंमतीतून भागविण्यात यावी व ती जागतिक बँकेकडून प्रतिपूर्तीसाठी अनुज्ञेय असेल. 


. राज्य शासनाने नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाकरिता जागतिक बँकेसोबत दि. ६ एप्रिल, 


२०१८ रोजी करारनामा केलेला आहे. प्रकल्पाच्या वित्तीय करारनाम्यातील (Loan Agreement) 
परिशिष्ट - २ मधील कलम - ३ येथील तरतुदीनुसार, प्रकल्पाच्या करारनाम्याच्या दिनांकापासून 
मागील १२ महिन्यांपर्यंतच्या कालावधीत ज्या पात्र बाबींवर खर्च झाला असेल त्या खर्चाची 
प्रकल्पाकरिता जागतिक बँकेने मंजूर केलेल्या कर्जाच्या रकमेतून प्रतिपूर्ती मिळणार आहे. सबब, 
प्रकल्पांतर्गत पूर्ण वेळ कार्यरत असणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दि. ६ एप्रिल, २०१७ 
पासून प्रकल्प भत्ता लागू करण्यात येत आहे. त्यानुसार, प्रकल्पांतर्गत मंजूर पदांवर जे शासकीय 
अधिकारी / कर्मचारी बदलीने दि. ६ एप्रिल, २०१७ पूर्वी पूर्ण वेळ नियुक्‍त झाले असतील त्यांना दि. ६ 
एप्रिल, २०१७ पासून प्रकल्प भत्ता अदा करावा, आणि जे शासकीय अधिकारी / कर्मचारी बदलीने दि. 
६ एप्रिल, २०१७ नंतर नियुक्‍त झाळे असतील त्यांना प्रकल्पांतर्गत मंजूर पदावर प्रत्यक्ष रुजू झाल्याच्या 
दिनांकापासून प्रकल्प भत्ता अदा करण्यात यावा. 


प्रकल्पातंर्गत मंजूर केलेल्या ८०५ पदांपैकी १३१ पदांना प्रकल्प भत्ता मंजूर केलेला असून सदर पदांची 
यादी या शासन निर्णयासोबत परिशिष्ट - अ येथे जोडली आहे. 


. सदर प्रकल्प भत्ता पूर्णतः स्वतंत्र असून तो इतर कोणत्याही बाबीच्या परिगणनेसाठी अथवा 


प्रयोजनासाठी विचारात घेता येणार नाही (महागाई भत्ता, दैनिक भत्ता, प्रवास भत्ता, वेतनवाढ, वेतन 
निश्चिती, सेवानिवृत्ती वेतन इ.) 


. संदर्भाधिन शासन निर्णय दिनांक २८ सप्टेंबर, २०१७ मधील तरतूदी नुसार, प्रकल्पांतर्गत शासकीय 


अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे मंजूर पद श्रेणी अवनत करून ते कनिष्ठ अधिकारी / HARA भरण्यात 
आले असल्यास सदर कनिष्ठ अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना देखील प्रकल्प भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


प्रकल्पांतर्गत कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या पदांवर जर शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची 
अपवादात्मक परिस्थितीत नियुक्‍ती करावी ळागल्यास सदर अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना देखील प्रकल्प 
भत्ता अनुज्ञेय राहील. 


. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत कंत्राटी पद्धतीवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना 


प्रकल्प भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-४६१८/प्र. क्र.३९/८-ओ 


९. महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा नियम १९८१ नुसार अनुज्ञेय असणाऱ्या रजेचा कालावधी १५ दिवसांपेक्षा 
जास्त होत असल्यास संबधित महिन्यात प्रकल्प भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


qo. प्रतिनियुकक्‍्तीवरील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय असलेला प्रतिनियुक्ती भत्ता वजा करुन प्रकल्प 
भत्ता अदा करण्यात यावा. 


११. प्रकल्प भत्त्याबाबत यानंतर काही सुधारित आदेशा निर्गमित करण्यात आल्यास किंवा अन्य काही 
कारणास्तव अधिकारी / कर्मचाऱ्यांकडे थकबाकी निघाल्यास ती संबंधितांकडून वसूल करण्यात 
येईल. 

१२. संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या कामाची प्रत पाहून प्रकल्प भत्ता पूर्णतः अथवा अंशतः कमी 
करण्याचा अधिकार प्रकल्प संचालकांना राहील. 


१३. प्रकल्प भत्त्याकरिता येणारा खर्च प्रकल्पाच्या पुढील लेखाशिर्षाखाली प्रती वर्ष मंजूर करण्यात येणाऱ्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्र.डी-३ 

२४०१- पीक संर्वधन 

(११५) लहान/ सिमांन्त होतकरी व कृषि मजूरांसाठी योजना 

(००) (०३) हवामान अनुकूल कृषि प्रकल्प 

(राज्य हिस्सा ३०%) (2809 ॥६५५) 

०१ - वेतन 

१४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०९/२०१८/व्यय-१ दि. ०७/०५/२०१८ 

अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत असुन तो महाराष्ट्र शासनाच्या 
www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 


२०१८०५२५१४२७२००००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Shrikant ° र 
Chandrakant Scenes 
Andge roo ell 
(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 

१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक , मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

३. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


१07 
ant 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-४६१८/प्र. क्र.३९/८-ओ 


५. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव (लेखा व कोषागारे), मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई. 
qo, आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

११. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य 

१२. महालेखापाल,महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर, 
१३. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 

१४. वित्त विभाग कार्यासन (व्यय १ / अर्थ ३), मंत्रालय,मुंबई- Yoo ०३२, 
१५. निवडनस्ती कार्यासन - ८ अ. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नादेकू-४६१८/प्र. क्र.३९/८-ओ 


परिशिष्ट - अ 


जागतिक बँक सहाय्यीत नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत (PoCRA) 


शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची मंजूर १३१ पदे 


अ. क्र. पदनाम पदाची वेतन श्रेणी | FER पद संख्या 
I , | प्रकल्प संचालक (Project Director) (भा.प्र.से. संवर्गातील सचिव | पी.बी.-४ रु. ३७४००-६७००० 
दर्जाचे पद) ग्रे. पे. रु. १०००० 
२. | प्रकल्प उप संचालक (Deputy Project Director) पी.बी.-३ रु. १५६००-३९१०० 
(मंत्रालयातील अवर सचिव संवर्गाचे पद) ग्रे. पे. रु. ६६०० नै 
3) सहाय्यक प्रकल्प संचालक (Assistant Project Director) पी.बी.- 3 रु. १५६००-३९१०० 
(मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी संवर्गाचे पद) ग्रे. पे. रु. ५४०० हौ 
४. । कृषि विद्यावेत्ता (Agronomist) पी.बी.-३ रु. १५६००-३९१०० : 
(अधिक्षक कृषि अधिकारी संवर्गातील पद ) ग्रे. पे. रु. ६६०० 
५. | मृदा विज्ञान विशेषज्ज्ञ (5801 Science Expert) पी.बी.-३ रु. १५६००-३९१०० 
(अधिक्षक कृषि अधिकारी संवर्गातील पद) ग्रे. पे. रु. ६६०० i 
६. । कृषि अभियंता (Agricultural Engineer) पी.बी.-३ रु. १५६००-३९१०० : 
(अधिक्षक कृषि अधिकारी संवर्गातील पद) ग्रे. पे. रु. ६६०० 
७. | हायड्रोलाजीस्ट / जिऑलाजीस्ट (Hydrologist/Geologist) पी.बी.-३ रु. १५६००-३९१०० 
(भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा संवर्ग) ग्रे. पे. रु. ६६०० 4 
८. | वित्त विशोषज्ज्ञ (Finance Specialist) पी.बी.-३ रु. १५६००-३९१०० 
(उपसंचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा) ग्रे. पे. रु. ६६०० ; 
९. | तंत्र अधिकारी (Technical Officer ) पी.बी.- 2 रु. ९३००-३४८०० 
( महाराष्ट्र कृषि सेवेतील गट-ब संवर्गातील पद) ग्रे. पे. रु. ४६०० वि 
हिं लेखाधिकारी (Accounts Officer) पी.बी.- २ रु. 3300-38200 
(महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा) ग्रे. पे. रु. ४६०० भे 
ea १. | सहाय्यक लेखाधिकारी (Asst. Accounts Officer) पी.बी.- २ रु. 8300-38200 
(महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा) ग्रे. पे. रु. ४४०० : 
ve लघुलेखक (Stenographer) ae ss 20 २ 
१३. ey क वा | | पी.बी.- २ रु. ९३००-३४८०० 
सहाय्यक / सहाय्यक कक्ष अधिकारी (Assistant Section Officer) & 
ग्रे. पे. रु. ४३०० 
we लेखापाल / रोखपाल (Accountant /Cashier) गोत 0 ती १ 
ग्रे. पे. रु. ४२०० 
१५. ee पी.बी.-२ रु. 9300-38200 : 
ग्रे. पे. रु. ४२०० 
1.1 लेखा लिपिक (Accounts Clerk) वी ली 0000 ६ 
ग्रे. पे. रु. १९०० 
१७. | लिपिक टंकलेखक (clerk Typist) 9 oo ६ 
१८. | प्रकल्प विशेषज्ज्ञ - कृषि अधिकारी पी.बी.- २ रु. ९३००-३४८०० és 
(महाराष्ट्र कृषि सेवेतील गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील पद) ग्रे. पे. रु. ४४०० : 
१९. | लेखाधिकारी (Accounts Officer) पी.बी.-२ रु. 8300-38200 
(महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा) ग्रे. पे. रु. ४६०० a 
२०. | प्रकल्प सहाय्यक पी.बी.-१ रु. ५२००-२०२०० 
(महाराष्ट्र कृषि सेवेतील कृषि पर्यवेक्षक संवर्गातील पद) ग्रे. पे. रु. ४२०० “ 
एकुण १३१ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


